काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता अनुदान 
वितरीत करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.काप्रयो २०२३/ प्र.क्र.५/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च,२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १५/०७/२०१० 

२) शासन परिपत्रक क्रमांक काप्रपो -२०१०/प्र.क्र ५४८/उद्योग-२, दिनांक १८/०२/२०११ 

३) शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०१२/प्र.क्र १३६/उद्योग-२, दिनांक १२/०३/२०१३ 

४ शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०२०/प्र.क्र.७८/उद्योग-२, दिनांक ०२/१२/२०२० 

५) शासन निर्णय क्र. काप्रयो-२०२०/प्र.क्र.9८/उद्योग-२, दिनांक ०९/०६/२०२१ 

६) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ 

७) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उस/ 
साप्रोयो/काप्रयो/अनुदान/ २०२२/ ओ-११३५, दिनांक ०४/१०/२०२२ 

८) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ 
साप्रोयो/काप्रयो/अनुदान/ २०२२/ अ-१, दिनांक ०२/०१/२०२३ 

९) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/काप्रयो/ 
१५%अनुदान/ २०२३/ ओ-८८, दिनांक २०/०१/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत शासनाने दि.१५/०७/२०१० च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला आहे. तसेच दि.१२/०३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये काजू प्रक्रिया उद्योगास 
प्रोत्साहन अनुदान वाटपाची सुधारीत कार्यप्रणाली निश्चित करुन ही योजना पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर योजनेनुसार राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रिया केलेल्या काजूपैकी राज्यामध्ये अंतिमत: विक्री 
झालेल्या काजूच्या विक्रीवर देय असलेल्या 4% मूल्यवर्धित कर भरल्यानंतर सदर कराची रक्कम प्रोत्साहन 
अनुदान म्हणून संबंधित घटकांना प्रदान करण्यात येत होती. तथापि दि. ०१/०७/२०१७ पासून मूल्यवर्धित 
कराऐवजी वस्तू व सेवा कर आकारण्याची (GST) नवीन कार्यप्रणाली सुरु झाली. सदर कर रचनेच्या 
पार्श्वभूमीवर दि. ०२/१२/२०२० च्या झासन निर्णयान्वये सदर योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान वाटपाच्या 
कार्यप्रणाळीत सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये उत्पादीत व प्रक्रीया केलेल्या काजुपैकी अंतिमत: 
विक्री झालेले काजू विक्रीवर ५ टक्के वस्तु व सेवा कर आकारण्यात येत असून त्यामध्ये 5951 (2.4 टक्के) 
आणि CGST(2.4 टक्के) आहे. HHA उद्योग घटकांनी GST भरल्यानंतर त्यापैकी १०० टक्के ढोबळ 
राज्य वस्तु व सेवा कर (Gross SGST) दि. ०१/०४/२०२० पासून प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रीया 
उद्योगास अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. तसेच दि. ०९/०६/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०४/२०२० 
पासूनचे दावे सादर करण्यास शासनाने दि. ३०/०६/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यास अनुलक्षून या 
योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले दावे निकाली काढण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूद 
संबंधित काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता रुपये ५ 
कोटी एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, सन २०२२-२३ च्या सुधारीत 
अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये सदर तरतूद रु. ५ कोटी वरुन रु. ४.४० कोटी एवढी करण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः काप्रयो २०२३/ प्र.क्र.५/ उद्योग-२ 


त्यापैकी रु. ४.३५ कोटी एवढी तरतूद वितरीत करण्यात आली असून, रु. ५ लक्ष एवढा निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक ४ व ५ येथे नमूद 

केलेल्या शासन निर्णय / परिपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/हार्तीची काटेकोर 

अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, उपलब्ध असलेला रुपये 4,00,000/- 
(रुपये पाच लाख फक्त) इतका निधी पुढील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या १३ काजू प्रक्रिया उद्योग घटकांना 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


Address Date of receipt CPIPS (As | Tax payable | Admissible 
of application per Annex | on cashew | of CPIPS 
"8" and sold in 
the state as 
per return 
filed by 
dealer with 
State Tax 
eptt. (As per 
Annex 'C’) 


H.No.254.,Ollmines 
Road, Mu Kanur Budruk 


Admissib 
la CPIPS | Balance Eligible 
fe = Name of the ‘ices ० Year | Eligible rate ae वराट | Balance 
lo No Unit CPIPS व CPIPS CPIPS 
ent Sales Disburse (15%) (15%) 
Tax d 85% 
Deptt’) 
| 1 [2] 3 | «a | 5s [6 | 7/ 8 | 9 | + 11 
2 141 Ajara Cashew | Gut No. 89, 12.08.20 2011- 831891 831891 707000 124891 124891 
Factory Polgaon, Tal. 22 2012 
Ajara, Dist. 
Kolhapur 
3 142 Samarth 164, 12.08.20 2011- 155355 155355 131000 24355 24355 
Cashew Udyamnagar, 22 2012 
Udyog Majgaon, Tal. 
Sawantwadi, 
Dist. 
Sindhudurg 
4 143 Siddheshwar 1794, 13.09.20 2011- 448073 448073 379000 69073 69073 
Kaju Udyog Jadhavwadi, 22 2012 
Talawada, Tal. 
Sawantwadi, 
Dist. 
Sindhudurg 
5 144 Ajara Cashew | Gut No. 89, 12.08.20 2012- 376021 376021 318910 57111 57111 
Factory Polgaon, Tal. 22 2013 
Ajara, Dist. 
Kolhapur 
a 145 Sunrise Agro H. No. 456, 23.08.20 2012- 449143 449143 381770 67373 67373 
Industries Post Vazare, 22 2013 
Dodamarg, 
Dist. 
Sindhudurg 
7 146 Siddheshwar 1794, 13.09.20 2012- 166274 166274 141206 25068 25068 
Kaju Udyog Jadhavwadi, 22 2013 
Talawada, Tal. 
Sawantwadi, 
Dist. 
Sindhudurg 
| 147 Sanjeevani At Post Math, 13.09.20 2012- 109759 109609 92897 16862 16712 
Cashew Tal. Vengurla, 22 2013 
Industries Dist. 
Sindhudurg 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः काप्रयो २०२३/ प्र.क्र.५/ उद्योग-२ 


9 148 Yogeshwari At Kesari, Post 13.09.20 2012- 21031 21031 17876 3155 3155 
Cashew Danoli, Tal. 22 2013 
Factory Sawantwadi, 
Dist. 
Sindhudurg 
10 149 | Somale At Somalewadi, 14.09.20 2012- 148570 148570 126284 22286 22286 
Cashew Post Patgaon, 22 2013 
Tal. Devgad, 
Dist. 
Sindhudurg 
11 150 Ajara Cashew | Gut No. 89, 12.08.20 2013- 85351 85351 72548 12803 12803 
Factory Polgaon, Tal. 22 2014 
Ajara, Dist. 
Kolhapur 
12 151 Siddheshwar 1794, 13.09.20 2013- 131837 131837 112061 19776 19776 
Kaju Udyog Jadhavwadi, 22 2014 
Talawada, Tal. 
Sawantwadi, 
Dist. 
Sindhudurg 
13 152 | Mahalaxmi 1362, Khalche 14.09.20 2013- 124426 124426 105761 18665 11832 
Cashew Bambar, 22 2014 (18665 
Matond, Tal. at 
Vengurla, Dist. 
Sindhudurg 
Total 500000 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - के-७, लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग (००)(१२) काजू प्रक्रीया 
उद्योगास प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४८१), ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील सुधारीत अंदाजाद्वारे उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. उपरोक्त तक्त्यात नमूद एकूण काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाला वितरीत करण्यात येणाऱ्या दाव्यासंदर्भातील 
एकूण रुपये ५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे 
कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे 
अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना देण्यात 
येत आहे. उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात 
यावा. 
६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून 
प्राप्त करुन उद्योग संचालनालयाने शासनास सादर करावे. 
७. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस क्र.६४/२०२३/व्यय-१६,दिनांक 
२७/०३/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असुन त्याचा 
संगणक संकेतांक २०२३०३२७१२५४५५८३१० असा आहे. सदरचे झासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINOD SOPANRAO MENDHE 


VINOD SOPANRAO : 
MENDHE : 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, १. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनाळय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -४०० 032 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः काप्रयो २०२३/ प्र.क्र.५/ उद्योग-२ 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय,मुंबई ३२. 

७. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-४०० ०१० 

८. महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, द्वारा § सिकॉम लि, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -४०००९३. 
९. अवर सचिव (प्रशासन-१, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, मुंबई-४०० ०३२ 

१०. सर्व संबंधित घटक 
११. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


